RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
धुळे महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१६ 
क्रमांक धुमपा -१०१० / प्र.क्र .१०३ / नवि - २५. - धुळे महानगरपालिकेमध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम तसेच तत्संबंधात 
यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव व आदेश यांचे अधिक्रमण करून धुळे महानगरपालिका याद्वारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५७( ३) 
अंतर्गत धुळे महानगरपालिकेमधील विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम 
करीत आहे : 


नियम 


- 


१. संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व व्याप्ती : 

या नियमांना “ धुळे महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१६ ” असे संबोधण्यात येईल . 
( २ ) हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

( ३ ) हे नियम धुळे महानगरपालिकेमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांना लागू होतील; मात्र , अन्यथा नमूद केले नसल्यास अंशकालिक 
स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच, मानसेवी स्वरूपाच्या नियुक्त्यांना लागू होणार नाहीत . 

२. ( अ ) व्याख्या : 
विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमांसाठी : 
( १ ) अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १९ ४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५ ९). 
( २) “ परिशिष्ट ” म्हणजे या नियमांना जोडलेली परिशिष्टे . 


- 


भाग चार- ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 
( ३) “ नियुक्ती प्राधिकारी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५३ च्या पोटकलम (१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्ती देण्यास सक्षम 
असलेला अधिकारी . 

( ४ ) “ संवर्ग ” म्हणजे एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेल्या कायम त्याचप्रमाणेहंगामी 
शासनमान्य पदांचा समूह . 

( ५ ) “ कर्मचारी ” म्हणजे या नियमांच्या परिशिष्टात नमूद केलेले महानगरपालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी . 
( ६ ) शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन . 
( ७ ) एकीकृत संवर्ग ” म्हणजे विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप ती पदे धारण करण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, 

अनुभव व 
वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 

( ८ ) “ महानगरपालिका ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वयेनिर्माण केलेली धुळे महानगरपालिका. 

( ९ ) “ अर्हताप्राप्त कर्मचारी ” म्हणजे नियमाच्या परिशिष्ट-२ मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण करणारे कर्मचारी. या नियमांत वापरण्यात 
आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द किंवा शब्द समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल . 

२. ( ब ) सेवांचे वर्गीकरण ( Classification of Services ) 

( १) प्रशासकीय सेवा : सामान्य प्रशासन , प्रभाग प्रशासन , महसूल व महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या 
प्रशासकीय सेवा संबोधण्यात येतील. 

( २) लेखा सेवा : महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित ( अर्थसंकल्प , लेखा लेखापरिक्षण , लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च 
व्यवस्थापन इ .) सेवा या लेखा सेवा संबोधण्यात येतील. 

( ३) तांत्रिक संवर्ग आणि तांत्रिक सेवा : ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी सांविधिक विद्यापीठ / अभिमत विद्यापीठ / राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ 
( Board of Technical Education) वा केंद्रीय तंत्रशिक्षण मंडळ ( Board of Central Technical Education ) 
तंत्रशिक्षण परिषद ( Technical Council ) यांच्यामार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक व अभियांत्रिक व अभियांत्रिकी विषयक अभ्यासक्रम 
अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल , अशा पदांना तांत्रिक संवर्ग सबोधण्यात येईल व अशा पदांची सेवा तांत्रिक सेवा संबोधली जाईल . 

( ४ ) वैद्यकीय संवर्ग आणि वैद्यकीय सेवा : ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकीय शास्त्राचा 
पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक / पदवीका तसेच मेडीकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, आयुष व तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमोओपॅथिक 
कौन्सिल यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल , अशा पदांना वैद्यकीय संवर्ग संबोधण्यात येईल व अशा पदांची सेवा 
वैद्यकीय सेवा संबोधली जाईल . 

( ५ ) निमवैद्यकीय संवर्ग आणि निमवैद्यकीय सेवा : वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा. परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , क्ष-किरण तंत्रज्ञ , रक्तपेढी तंत्रज्ञ , भौतिक उपचार तज्ज्ञ, व्यवसायपचार तंत्रज्ञ , वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, दंत 

मिश्रक व औषधनिर्माता इ. निमवैद्यकीय संवर्ग व अशा पदांच्या सेवेला निमवैद्यकीय सेवा संबोधण्यात येईल . 
( ६ ) अग्निशमन सेवा : महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या अग्निशमन 


/ 


आरोग्य तज्ज्ञ , 


सेवा. 


३. नेमणूकीची पद्धत व अर्हता : 

( १) महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट -१ मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण अनुभव इ. आवश्यक अर्हता 
परिशिष्ट -२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील . नियुक्तीची पद्धत अधिनियमाच्या कलम ५४ व अनुसूची ड मधील प्रकरण ३ नुसार असेल . 
( २ ) भारतीय नागरिकत्व आणि 

महाराष्ट्र 

राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र . -उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ 
वर्षे अधिवास ( Domicile) करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अर्जासोबत 
सादर करणे आवश्यक राहील . 

( ३ ) संगणक हाताळणी / वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता. – परिशिष्ट -२ मध्ये विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त वाहनचालक 
आणि श्रेणी-४ ची पदे वगळून इतर सर्व पदावरील नेमणुकीसाठी/ पदोन्नतीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल असे संगणक हाताळणे / 
वापराबाबतचे ज्ञान, एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल . 

( ४ ) वयोमर्यादा. - महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल 
वयोमर्यादा परिशिष्ट-२ मध्ये संबंधित पदासमोर नमूद केल्यानुसार असेल , कमाल वयोमर्यादा विहीत केली नसेल अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित 
शासन धोरणाप्रमाणे असेल . सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल . 


४ . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 
( ५ ) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण.- ( क ) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट -२ मध्ये संबंधित 
पदासमोर दर्शविल्यानुसार असेल . तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल अशा पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे 
प्रमाण ५०:५० असे राहिल. 

( ख ) एकाकी पद सामान्यतः पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि , विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
उमेदवार उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीकिंवा नामनिर्देशनाने भरता येईल . 

पदोन्नतीने नेमणूक करणे. - पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती, ज्येष्ठता नि -पात्रता या तत्त्वावर, अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून 
केली जाईल . 
५. प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक . 

. - या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार ज्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, 
अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन , इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील . 

६ . अन्य महानगरपालिकेतून धुळे महानगरपालिकेत बदलीने नियुक्ती. या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी , अन्य 
महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्याने एखाद्या महानगरपालिकेतील पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केल्यास , अधिनियमातील तरतुदीनुसार व 
दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तीवर, खालील बाबींच्या अधीन 

राहून 

बदलीने 
नियुक्ती देता येईल : 

( अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही. फक्त नामनिर्देशनाने नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात 
आलेल्या रिक्त पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात यावी . 

( ब ) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ ( Zero 
Seniority ) राहील . 

( क ) गट - अ आणि गट - ब मधील अधिकाऱ्यांच्याबाबत अन्य महानगरपालिकेतून धुळे महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही 
महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्चित अटी व शर्तीवर , शासन मान्यतेने घेतला जाईल . 

परिविक्षाधीन कालावधी.- गट - अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशाद्वारे नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या नेमणुकीच्या 
मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी असेल. परिविक्षाधीन कालावधी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील . तसेच अशा उमेदवाराचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबधी 
कारणे नमूद करून परिविक्षा कालावधी पुढील १ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर 
कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल . 

भाषा परीक्षा विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण . - महापालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात 
आलेल्या उमेदवारांनी 

(१ ) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि /किंवा चाचण्या उत्तीर्णहोणेकिंवा त्यांना विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही 
परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळणे आवश्यक असेल. 

( २) परिशिष्ट-३ अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मिळविणे आवश्यक 
असेल. 
( ३ ) वेळोवेळी 

ठरवून देण्यात येईल असे सेवा प्रवेशपूर्व आणि /किंवा सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुद्धा आवश्यक असेल . 
९ . महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता 
एखाद्या व्यक्तीस , 

( क ) अधिनियमाच्या कलम ५ ९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात आले असेल . 

( ख ) महापालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल 
बडतर्फ करण्यात आले असेल ,किंवा 

( ग ) ज्यामध्ये नैतिक अधःपाताचा समावेश होईल अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात आले असेल,किंवा 

( घ ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा 
व्यक्तीशी विवाह केला असेल,किंवा 

( च) जर तो / ती महाराष्ट्र नागरी सेवा ( लहान कुटुंबाचे प्रतिपादन ) नियम , २००५ मधील तरतुदींची पूर्तता करीत नसेल, किंवा 

( छ ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते , अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली 
असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल , अशी व्यक्ती किंवा, 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 

( ज ) महापालिकेच्या सेवेत असतांना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा 
अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल , 
अशी व्यक्ती महापालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र समजली जाईल. 

१०. महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण . महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू 
असेल . यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ( सामाजिक आरक्षण ) विशेष / समांतर आरक्षण , माजी सैनिक , प्रकल्पग्रस्त, अपंग, महिला, खेळाडू 
इ.साठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल . 

११. शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल . महापालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील 
नामनिर्देशनाने नियुक्ती. 

( अ) महापालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेविहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 

( ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत ( Verification of Antecedents ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर केली जाईल. 

१२. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर.- कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणण्याचा केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 

१३. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा वेगळे लेखी कारणे नमूद करून निर्देश 
दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही. 

१४. वेळोवेळी सेवाभरती / आरक्षण / वयोमर्यादा / परिविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इ. बाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाचेनियम , 
अधिनियम निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment ) करण्यात येईपर्यंत शासन निर्णय / न्याय निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल . 

१५ . सदर सेवा प्रवेश नियम लागू झाल्याचा दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत धुळे महानगरपालिकेने या नियमातील आकृतीबंधास 
अनुरूप एकीकृत संवर्गाची यादी तयार करून त्यास राज्य शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील ( परिशिष्ट -४). 


" 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 

(नियम ४ पहा ) 
मी , याद्वारे प्रमाणित करतो / करते की , 

महापालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) पदावर नेमणूक 
करण्यासाठी असलेले उमेदवारांची तपासणी केली आणि त्याला / तिला 

" अतिरिक्त ( सांसर्गिक किंवा अन्य ) कोणताही 
रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट ( ) कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणूकीसाठी अनर्ह 
ठरविणार आहे असे मला वाटत नाही . श्री . / श्रीमती 

यांच्या स्वतःच्या निवेदनावरून त्याचे / तिचे वय वर्ष आहे 
आणि दिसण्यावरून तो / ती सुमारे वर्ष वयाचा / वयाची आहे . त्याला /तिला लस टोचण्यात आली आहे . 

ओळख चिन्हे 
डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 


५ 


सदस्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ - मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 
धुळे महानगरपालिका ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम -२०१६ 

परिशिष्ट-१ 

अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती 
१. कर्मचारी निवड समिती. महानगरपालिका पदांवर नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५४ मध्ये 
विहित केल्यानुसार कर्मचारी निवड समिती गठीत करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त नामनिर्देशनाने नियुक्ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 
उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस 
विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल . 

२ . नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल : 
( १) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी 

अध्यक्ष 
( २ ) मुख्य लेखा परीक्षक 

सदस्य 
( ३ ) संबंधित विभाग प्रमुख 
( ४ ) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला एक अन्य अधिकारी / मागासवर्गीय प्रतिनिधी 

सदस्य 
( ५ ) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी 

सदस्य 
( ६ ) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 

सदस्य 
( ७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

सदस्य 
( ८ ) अल्पसंख्याक प्रतिनिधी 

सदस्य 
( ९ ) उप आयुक्त ( आस्थापना ) 

सदस्य सचिव व निमंत्रक . 
३. नामनिर्देशनाद्वारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती.- ( अ) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा 
महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सूचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या 
आदेशानुसार अन्य संस्था / कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करता येईल : 

( ब ) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशिलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार आयुक्तांना असेल . 

( क ) जाहिरातीत / सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख असल्यास अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी 
लागेल. परंतु, जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आणि पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन अशी चाचणी न घेण्याचानिर्णय आयुक्तांना घेता येईल. 

( ड ) निवड समिती यानंतर एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी तयार करील व ती आयुक्ताकडे 
पाठविण्यासाठी लिफाफ्यात बंद करील . 

पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती.- ( अ) पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी 
लागणार आहेत याचा आढावा आस्थापना विभागाने दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर घ्यावा. 

( ब ) वर नमूद केलेल्या आढाव्यानुसार पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या निश्चित झाल्यावर पदोन्नतीसाठी आवश्यक अर्हता धारण 
करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांतून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (१:३) कर्मचाऱ्यांचा विचारक्षेत्रात ( Zone of Consideration) 
समावेश करण्यात येईल . 

( क ) ज्याच्या विरूद्ध विभागीय चौकशी चालू असेल वा जे निलंबित आहेत त्यांचीही नावे ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास अशा यादीतून 
वगळण्यात येऊ नयेत . त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात यावा. 

( ड) निवडसूचीत समावेश झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाची मागील पाच वर्षांची सरासरी क्रमवारी अतिउत्कृष्ट असेल अशा 
कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे येणाऱ्या ६ स्थानापर्यंत वरचे स्थान देण्याची शिफारस निवड समितीला करता येईल . हा अपवाद वगळता, 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेला कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. मात्र अत्युत्कृष्ट ( अ + ) अहवालासाठी कर्मचाऱ्याला 
निवडसूचीत वरचा क्रमांक देताना सेवेने ज्येष्ठ असलेल्या व उत्कृष्ट ( अ ) अहवाल असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा वरचे स्थान देता येणार नाही. 

( इ) दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर निवड समितीच्या बैठका विभागनिहाय आयोजित करण्यात येतील . 

ई) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन करून 
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा 

असेल . 
( फ ) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 

५. वरील ( ३ ) व ( ४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस अधिनियमाच्या कलम ५३ ( १), ५३ (२), व ५३ ( ३) नुसार सबंधित सक्षम 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल . 

६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची तयार केल्याच्या दिनांकापासून १ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत वैध असेल . 

७. समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल . सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे 
परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती सचिवाची असेल . 

८. गट - क आणि गट - ड मध्ये सेवा भरती करतांना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.न्याप्र-१००३ / ९९ / प्र.क्र .२ / ०३ ( भाग -२ )/ 
१६ अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वाचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वेळोवेळी 
होणारे बदलही अंमलात आणण्यात यावेत . 

९. तांत्रिक पदांना अतांत्रिक संवर्गामध्ये पदोन्नती देता येणार नाही. 


४ . 


अ.क्र. 


१ 


३ 


१ 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठीकमाल २.पदोन्नतीवयोमर्यादा 

३.प्रतिनियुक्ती २ 

६ श्रेणी-१ आयुक्तप्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्र प्रशासकीयसेवा 

महानगरपालिकाअधिनियम,१९४९चेकलम३६प्रमाणे). श्रेणी-१अतिरिक्तआयुक्तप्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्र प्रशासकीयसेवा 

महानगरपालिकाअधिनियम,१९४९चेकलम३९अप्रमाणे). 
श्रेणी-१ उपआयुक्तपदोन्नती 

अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी प्रशासकीयसेवा 

५०% 

ब)महानगरपालिकेच्यासेवेतीलसहाय्यकआयुक्तयापदावरील५वर्षांचाअनुभव आवश्यक,सेवाजेष्ठतावगुणवंतायातत्वावर. 

क)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्यआहे. प्रतिनियुक्ती 

---- 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्र ५०% 

महानगरपालिकाअधिनियम,१९४९चेकलम४५प्रमाणे). 
सहाय्यकआयुक्तपदोन्नती 

अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी. प्रशासकीयसेवा 

५०% 

ब)महानगरपालिकेच्यासेवेतीलअधीक्षक,प्रभागअधिकारीयापदावरीलकिमान५वर्षांचाअनुभव आवश्यकतसेचसेवाजेष्ठतावगुणवत्तायातत्वावर. 

क)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्यआहे. प्रतिनियुक्ती 

राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी(महाराष्ट्रमहानगरपालिका ५०% 

अधिनियम,१९४९चेकलम४५प्रमाणे). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


श्रेणी-२ 


महिलावबालविकासअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


शासनाच्यामहिलावबालकल्याणविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार 


श्रेणी-१ प्रशासकीयसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 

वयोमर्यादा 


श्रेणी-३ प्रशासकीयसेवा 


अधीक्षक/ प्रभागअधिकारी/ 


पदोन्नती१००% 


मुख्यलिपीक 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलवरिष्ठलिपीकवरिष्ठसहाय्यकनिरीक्षक/चेकर/स्वीयसहाय्यकया 
संवर्गातीलपदावरीलकिमान१०वर्षांचाअनुभव क)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीसांख्यिकीविषयासहपदवी. ब)सांख्यिकीमधीलपदव्युत्तरपदवीधरासआणितत्समपदाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. क)निवडझाल्यानंतरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. 


साख्यिकीअधिकारी 


श्रेणी-३ प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 

वयोमर्यादा 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


पदनाम 


भरावयाच्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


८ 


सांख्यिकीसहाय्यक 


श्रेणी३ प्रशाकीयसेवा 


नामनिर्देशन 
५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 

वयोमर्यादा 


पदोन्नती ५०% 


or 


श्रेणी ३ 


लघुलेखकउच्चश्रेणी(मराठी/इंग्रजी)|नामनिर्देशन 

५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 

वयोमर्यादा 


प्रशासकीयसेवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीसांख्यिकीविषयासहपदवी. ब)सांख्यिकीमधीलपदव्युत्तरपदवीधरासआणितत्समपदाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. क)निम्नस्तरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य अ)महापालिकाआस्थापनेवरीललिपीकयासंवर्गातकिमान०५वर्षाचाअनुभवआवश्यक(जेष्ठताव गुणवत्ताच्याआधारे). ब)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)मराठी,हिंदी,इंग्रजी,लिहिता,वाचता,बोलतायेणेआवश्यक. क)राज्यशासनाचीइंग्रजीअथवामराठीलघुलेखनाची१२०श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाचीशासनाची (जी.सी.सी.)टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ड)एम.एस.सी.आय.टीपरीक्षाउत्तीर्ण. इ)निवडझाल्यानंतरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीललघुलेखक(निम्मश्रेणी),मराठी,हिंदी,इंग्रजी,लिहिता,वाचता, येणेआवश्यकतसेचसेवाजेष्ठतावगुणवंतेच्याआधारे, क)राज्यशासनाचीइंग्रजीअथवामराठीलघुलेखनाची१२०श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाची टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ड)एम.एस.सी.आय.टीपरीक्षाउत्तीर्ण. इ)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)मराठी,हिंदी,इंग्रजी,लिहिता,वाचता,बोलतायेणेआवश्यक. क)राज्यशासनाचीइंग्रजीअथवामराठीलघुलेखनाची१००श.प्र.मि.व४०श.प्र.मि.वेगाचीशासनाची (जी.सी.सी.)टंकलेखनाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ड)एम.एस.सी.आय.टीपरीक्षाउत्तीर्ण. इ)निवडझाल्यानंतरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य, अ)महापालिकाआस्थापनेवरीललिपीकयासंवर्गातकिमान५वर्षांचाअनुभवआवश्यक(जेष्ठताव गुणवत्ताच्याआधारे). ब)निम्नस्तरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णआवश्यक. 


पदोन्नती५०% 


१० 


श्रेणी ३ 


लघुलेखकनिम्नश्रेणी 


नामनिर्देशन 


प्रशासकीयसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 

वयोमर्यादा 


१००% 


११ 


श्रेणी ३ 


प्रशासकीयसेवा 


वरिष्ठलिपीकवरिष्ठसहाय्यक/स्वीय|पदोन्नती१००% सहाय्यक/ निरिक्षकअभिलेखापाल/भांडारपाल 


2 


अ.क्र. 


१ 


१२ 


श्रेणी -३ 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दत 

नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठीकमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती ३ 

४ लिपीक/संगणकलिपीक/ 

नामनिर्देशन 

३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)एच.एस.सी.परीक्षाउत्तीर्ण. प्रशासकीयसेवाटंकलेखक/भांडारलिपीक 

५०% 

वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)राज्यशासनाचीमराठीटंकलेखक३०श.प्र.मि.(जीसीसी)इंग्रजीटंकलेखन४०श.प्र.मि.परीक्षा वयोमर्यादा 

उत्तीर्ण.लघुलेखनअसल्यासप्राधान्य. क)महाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृतM.S.C.I.T.किंवा D.O.E.A.C.C.सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किंवा0स्तरकिंवाAस्तरकिंवाBकिंवाCस्तर पैकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र. 

ड)मराठी,हिंदी,वाचता,लिहीतावबोलतायेणेआवश्यक. पदोन्नती५०% 

अ)महापालिकाआस्थापनेवरीलकर्मचारीकिमानएस.एस.सी.परिक्षाउत्तीर्ण. ब)मराठी/इंग्रजीटंकलेखनातीलश.प्र.मि.३०चेप्रमाणपत्रअसणाऱ्यासप्राधान्य. क)M.S.C.I.T.परीक्षाउत्तीर्ण. ड)किमान५वर्षाचाअनुभवअसलेल्याशिपाईसंवर्गातूननेमणूककरतायेईल. 

इ)निम्नस्तरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. 
श्रेणी-३ वाहनचालक 

नामनिर्देशन५०% 

३३वर्षेकिंवाशासनाने|अ)एस.एस.सीपरीक्षाउत्तीर्ण. प्रशासकीयसेवाहलके/जड/ 

वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)जडवहलकेवाहनचालविण्याचापरवाना. जे.सी.बी. 

वयोमर्यादा 

क)परवानामिळाल्यानंतरवाहनचालविण्याचाकिमान३वर्षांचाअनुभव. ड)मराठी,हिंदीलिहिता,बोलताववाचतायेणेआवश्यक. इ)हलकेवजडवाहनदेखभालदुरुस्तीमधीलकामासंबंधीप्रशिक्षणाचेमान्यवरशैक्षणिकसंस्थेचे प्रमाणपत्रधारणकरणाऱ्यासप्राधान्य. फ)महापालिका(धुळेमनपातीलक्लिनरयासप्राधान्य)सेवेतीलक्लिनरयापदावरकिमान५वर्षे 

कामकेलेअसल्यासप्राधान्य. 
पदोन्नती५०% 

अ)जडवहलकेवाहनचालविण्याचापरवाना. ब)धुळेमहापालिकासेवेतीलक्लिनर/वर्ग-४यापदावरीलसेवाजेष्ठवगुणवत्तेच्याआधारावरतसेच 

मनपासेवेतीलवाहनचालविण्याचाकिमान५वर्षाचाअनुभव. शिपाई 

नामनिर्देशन१००% 

३३वर्षकिंवाशासनाने|अ)७वीउत्तीर्ण प्रशासकीयसेवा 

वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)मराठी,हिंदीलिहीता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. 

वयोमर्यादा सुरक्षाअधिकारीनामनिर्देशन१००% 

अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हता. ब)लष्कर,निमलष्करीदलातीलज्युनिअरकमिशंडऑफीसरअथवापोलीसदलातीलपोलीसनिरीक्षक 
यापदावरीलकिमान५वर्षांचाअनुभव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


३ 


श्रेणी ४ 


श्रेणी-३ 


४०वष 


सुरक्षासेवा 


भाग चार - ब -२ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


२ 


३ 


४ 


क)किमानशारीरिकपात्रताउंची१६५से.मीछाती-८१से.मी(फुगवुन-८५से.मी) वजन-५०कि.ग्रॅचांगलीदृष्टी. शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


पोलीसयंत्रणा 
विभाग 


सहा.पोलीसआयुक्त/ पोलीसउपअधीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


१७ 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


पोलीसनिरीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


१८ 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


पोलीसउपनिरीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


१९ 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


सहा.पोलीसनिरीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


२० 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


सहा.पोलीसउपनिरीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


२१ 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


पोलीसहवालदार (सशस्त्र) 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


पोलीसयंत्रणाविभाग 


प्रतिनियुक्तीने 


पोलीसशिपाई (सशस्त्रपुरुषवमहिला) 


शासनाच्यापोलीसविभागाच्यासदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमानुसार. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


० 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] 
सेवा 
वसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


२३ 


श्रेणी-४ 


सुरक्षारक्षक 


नामनिर्देशन १००% 


सुरक्षासेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)१०वीपरीक्षाउत्तीर्ण. वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)मराठीलिहिता,बोलताववाचतायेणेआवश्यक. वयोमर्यादा. 

क)किमानशारीरिकपात्रता--उंची१६५से.मी,वजन५०कि.ग्रॅ.,छाती-८१से.मीफुगवून-८६से.मी 
चांगलीदृष्टी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


२४ 


तांत्रिकसेवा 


नामनिर्देशन१००% 


सिस्टीममॅनेजर (इ.प्रशासन) 


३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीपदवी(B.E.Computer)किंवासमकक्षअर्हता. वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)डेटासेंटरऍडमिनीस्ट्रेशन,नेटवर्किग(लॅन,वॅन,Compound)हार्डवेअरमधील०५वर्षाचा वयोमर्यादा. 

अनुभव. 


तांत्रिकसेवा 


सिस्टीमएनालिस्ट 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीपदवी(B.E.Computer)किंवासमकक्षअर्हता ब)डेटासेंटरऍडमिनीस्ट्रेशन,नेटवर्किग(लॅन),वॅन,Compound)मधील०५वर्षाचाअनुभव 


२५ 


तांत्रिकसेवा 


कनिष्ठअभियंतानेटवकींग 


नामनिर्देशन५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीपदवी(B.E.Computer)किंवासमकक्षअर्हता ब)डेटासेंटरऍडमिनीस्ट्रेशन,नेटवर्किग(लॅन,बॅन,Compound)हार्डवेअरमधील०५वर्षाचा 


अनुभव. 


पदोन्नती५०% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाच्याकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. ब)महापालिकाआस्थापनेवरीलसंगणकविभगातकामकरणाऱ्याकर्मचाऱ्यामधुनपदोन्नती.किमान५ 


वर्षाचाअनुभव. 


२७ 


तांत्रिकसेवा 


संगणकप्रोगामर 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


क)नेटवर्कंगवहार्डवेअरचीकिमानसहामहिन्याचाकिंवा१वर्षाचाकोर्सआवश्यक. ड)निम्मविभागीयपरिक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीसंगणकअभियांत्रिकीपदवी(B.E.Computer)किंवासमकक्षअर्हता. ब)डेटासेंटरऍडमिनीस्ट्रेशन,नेटवर्किंग(लॅन,वन,Compound)हार्डवेअरमधील०५वर्षाचा अनुभवतसेचहॅकर्समधील२वर्षाचाअनुभव. 


भाग चार - ब -२ अ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 

३ श्रेणी-१लेखासेवा मुख्यलेखाववित्तअधिकारी 

प्रतिनियुक्ती१००% 

शासनकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. 


१ 


२ 


४ 


५ 


२८ 


२९ 


उपमुख्यलेखाववित्तअधिकारी 


लेखा-१ 
लेखासेवा 


प्रतिनियुक्ती१००% 


शासनकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. 


३० 


श्रेणी-२ 


लेखाधिकारी(वर्ग-ब) 


प्रतिनियुक्ती१००% 


शासनकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-२च्याअधिकाऱ्यांमधूनप्रतिनियुक्तीने. 


लेखासेवा 


३१ 


लखापाल 


नामनिर्देशन-५०% 


श्रेणी-३ लेखासेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. वेळोवेळीविहितकेलेलीब)आखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीललोकलफायनान्समॅनेजमेंट(डी.एफ.एम.)पदविका वयोमर्यादा 

अथवाG.D.C.&A.परीक्षाउत्तीर्णअसणेआवश्यक. क)शासनाकडीलअथवाइतरमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलउपलेखापालयापदावरीलकिमान०५ वर्षाचाअनुभवधारणकरणार्याउमेदवारासप्राधान्य. ड)निवडझालेल्याउमेदवारासविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. ब)आखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीललोकलफायनान्समॅनेजमेंट(डी.एफ.एम.)पदविका अथवाG.D.C.&A.परीक्षाउत्तीर्णअसल्यासप्राधान्य. क)विभागीयपरीक्षा(लेखा)उत्तीर्णहोणेअनिवार्य. ड)उपलेखापालयापदावरीलकिमान५वर्षांचाअनुभवअसणाऱ्यामनपाअधिकाऱ्यांतूनज्येष्ठता 

वपात्रतेच्यानिकषांन्वयेपदोन्नती. ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीलवरिष्ठलिपिक(लेखा)यापदावरील वयोमर्यादा 

किमान५वर्षांचाअनुभव. क)निवडझालेल्याउमेदवारासविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णव्हावीलागेल. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणीज्यशाखेचीपदवीकिवांसमकक्षअर्हता. ब)आखीलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीललोकलफायनान्समॅनेजमेंट(डी.एफएम)पदविका अथवाL.S.G.DकिंवाG.D.C&Aपरीक्षाउत्तीर्णअसल्यासप्राधान्य. क)महानगरपालिकाकनिष्ठस्तरविभागाचीपरीक्षाउत्तीर्णअसलेल्यावरिष्ठलिपीक(लेखा)या 
पदावरीलकिमान३वर्षांचाअनुभव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


पदोन्नती 
(५०%) 


-CA 


२ 


उपलेखापाल 


नामनिर्देशन५०% 


श्रेणी३ 
लेखासेवा 


पदोन्नती५०% 


११ 


१२ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती ५ 

६ श्रेणी-३रोखपाल 

नामनिर्देशन५०% 

३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. लेखासेवा 

वेळोवेळीविहितकेलेलीब)आखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीललोकलफायनान्समॅनेजमेंट(डी.एफ.एम.)पदविका वयोमर्यादा 

अथवाG.D.C.&A.परीक्षाउत्तीर्णअसल्यासप्राधान्य. क)शासकीयनिमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीललिपीक(लेखा)यापदावरीलकिमान५ 


२.पदोन्नती 


१ 


२ 


४ 


वर्षांचाअनुभव. 


ड)निवडझालेल्याउमेदवारासविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्यआहे. 


पदोन्नती ५०% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणिज्यशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता. ब)विभागीयपरीक्षा(लेखा)उत्तीर्णअसलेल्यालेखालिपीकयापदांवरीलकिमान३वर्षांचाअनुभव. शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-१च्याअधिका-यांमधुनप्रतिनियुक्तीने. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


३४ 


मुख्यलेखापरीक्षक 


श्रेणी-१लेखा 
परीक्षणसेवा 


प्रतिनियुक्तीने 


---- 


श्रेणी-१लेखासेवा 


उपमुख्यलेखापरीक्षक 


प्रतिनियुक्तीने 


शासनाकडीलमहाराष्ट्रवित्तवलेखासेवेतीलवर्ग-२च्याअधिकाऱ्यांमधुनप्रतिनियुक्तीने. 


लेखापरीक्षक 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-३ लेखासेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


३७ 


मुख्यविधीअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-१ 
विधीसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीवाणीज्यशाखेचीपदवी. ब)वित्तीयव्यवस्थापनातीलपदव्युत्तरपदवी/पदविकाकिंवावाणीज्यशाखेचीपदव्युत्तरपदवी आवश्यक. क)शासनाकडीलसहायकलेखाअधिकारीयापदावरील०५वर्षांचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचाविधीशाखेचापदवीधर,डिप्लोमाइनटॅक्सेशनलॉ,डिप्लोमाइनलेबरलॉ ऍन्डलेबरवेल्फेअर,पदव्युत्तरपदवीधारकासप्राधान्य(एल.एल.एम.). ब)जिल्हान्यायालयातीलवकीलीव्यवसायाचा७वर्षांचाअनुभवविशेषतःमहानगरपालिका, नगरपालिकाअधिनियमाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचाविधीशाखेचापदवीधर. ब)जिल्हान्यायालयातीलवकिलीव्यवसायाचा७वर्षांचाअनुभवविशेषतःमहानगरपालिका, नगरपालिकाअधिनियमाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. 


३८ 


सहायकविधीअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-२ 
विधीसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


महानगरपालिकानगरसचिव(सचिव)नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-१ 
सचिवसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचाकोणत्याहीशाखेचापदवीधर. ब)विधीशाखेचापदवीधर,पदव्युत्तरपदवीधारकासप्राधान्य(एल.एल.एम.). 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट २ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दत 

नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


२.पदोन्नती 


MO 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


उपनगरसचिव 


नामनिर्देशन५०% 


श्रेणी-१ सचिवसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचाकोणात्याहीशाखेचापदवीधर ब)विधीशाखेचापदवीधर,पदव्युत्तरपदवीधारकासप्राधान्य. 


पदोन्नती५०% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचाकोणात्याहीशाखेचापदवीधर ब)महानगरपालिकासेवेतीलनगरसचिवविभागातवरिष्ठसहा.यापदावरीलकिमान१०वर्षांचा अनुभवविधीशाखेचापदवीधारकासप्राधान्य. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


कॅमेरामन 


नामनिर्देशन१००% 


मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीफाईनआर्टमधीलपदवीवपदविकाआणिफोटोग्राफीकौशल्यआवश्यक. 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


४२ 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-१ उद्यानसेवा 


मुख्यवृक्षसंवर्धनअधिकारी(मुख्य उद्यानअधिकारी) 


३३वर्षेकिंवाशासनाने|अ)मान्यताप्राप्तकृषीविद्यापीठाचीबीएस्सी.(हॉर्टीकल्चर्स)ऍग्रीकल्चरबॉटनी/फॉरेस्ट्रीपदवी. वयोमर्यादा. 
वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)शासनाकडीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थांकडीलकृषी/उद्यानअधिकारी(वर्ग-१)यापदावरील 

किमान५वर्षांचाअनुभवधारणकरणा-याउमेदवारांसप्राधान्य. 


उपवृक्षसंवर्धनवउद्यानअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी-१ उद्यानसेवा 


३३वर्षकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तकृषीविद्यापीठाचीबीएस्सी(हॉटीकल्चर्स)ऍग्रीकल्चरबॉटनी/फॉरेस्ट्रीपदवी. वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)शासनाकडीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थांकडीलकृषी/उद्यानअधिकारी(वर्ग१)यापदावरील वयोमर्यादा 

किमान५वर्षांचाअनुभवधारणकरणाऱ्याउमेदवारांसप्राधान्य ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकशिक्षणमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण. वेळोवेळीविहितकेलेलीब)बागमाळीव्यवसायाचा१वर्षांचाकृषीविद्यापिठानेनिर्धारितकेलेलाअभ्यासक्रमउत्तीर्णहोणे वयोमर्यादा. 

अनिवार्य. 


४४ 


श्रेणी-४ 


प्रमुखमाळी 


नामनिर्देशन 


उद्यानसेवा 


पदोन्नती५०% 


श्रेणी-४ 


अ)इयत्ता७वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)बागमाळीकामाचा५वर्षांचाअनुभवसेवाजेष्ठतावगुणवत्तेनुसार. अ)इयत्ता७वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)बागमाळीव्यवसायाचा१वर्षांचाकृषीविद्यापिठानेनिर्धारितकेलेलाअभ्यासक्रमउत्तीर्णअसल्यास प्राधान्य. 


बागमाळी 


नामनिर्देशन (१००%) 


३३वर्षेकिवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


उद्यानसेवा 


१४ 


अ.क्र. 


पदनाम 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


१ 


JO 


२ 


३ 


४ 


६ 


श्रेणी-४ 


उद्यानमजूर 


नामनिर्देशन (१००%) 


अ)शासनाच्यासार्वजनिकबांधकामविभागाकडीलसदरसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशानुसार 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा. 


उद्यानसेवा 


४७ 


श्रेणी-१ 


मूल्यनिर्धारकतथाकरसंकलन|प्रतिनियुक्ती१००% अधिकारी. 


करसेवा 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)विक्रीकरअधिकारी(वर्ग-१),मुख्याधिकारीनगरपालिकावर्ग-१अथवासमकक्षपदावरील५वर्षांचा अनुभव. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवी. ब)विक्रीकरअधिकारी(वर्ग-२,मुख्याधिकारीनगरपालिकावर्ग-२अथवासमकक्षपदावरील५वर्षांचा अनुभव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


४८ 


सहायकमूल्यनिर्धारकतथाकर संकलनअधिकारी. 


श्रेणी-२ करसेवा 


प्रतिनियुक्ती१००% 


समाजविकासअधिकारी. 


श्रेणी-२ प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


१००% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचेसमाजशास्त्रशाखेचीपदवीकिंवाकोणत्याहीशाखेतीलपदवीआणि M.S.W.पदव्युत्तरपदवी. ब)शासकीय/निमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडीलउपसमाजकल्याणअधिकारीयापदावरील 
किमान५वर्षाचाअनुभव. राज्यशासनाच्याअधिक्षकअभियंतायासंवर्गातील 
अधिका-याच्याप्रतिनियुक्तीने राज्यशासनाच्याउपअभियंता(स्थापत्य)संवर्गातीलअधिका-याच्याप्रतिनियुक्तीने 


५० 


श्रेणी-१ अभियांत्रिकीसेवा 


शहरअभियंता 

प्रतिनियुक्ती 
(विकास/सेवा) कार्यकारीअभियंता(स्थापत्य।प्रतिनियुक्ती पाणीपुरवठाविभाग) 


श्रेणी-१ 


----- 


अभियांत्रिकीसेवा 


५२ 


श्रेणी-१ 


उपअभियंता 
(स्थापत्य/पाणीपुरवठा) 


प्रतिनियुक्ती५०% 


अभियांत्रिकीसेवा 


पदोन्नती५०% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी(एम.ई). ब)पदव्युत्तरपदवीआणिअथवासमकक्षपदावरीलकामाचाअ असल्यासप्राधान्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी. ब)पदव्युत्तरपदवीअथवासमकक्षपदावरीलकामाचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य. क)महापालिकेतीलशाखाअभियंतायापदावरकिमान५वर्षांचाअनुभव,जेष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारे 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहित 
शैक्षणिकवइतरअर्हता(पहा 
नियम३)] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दत 

नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा 

३.प्रतिनियुक्ती २३ ५ 

६ 
श्रेणी-१शाखाअभियंतावर्ग-२(स्थापत्य/नामनिर्देशन५०% 

३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवी/पदविकापरीक्षाउत्तीर्ण. 
अभियांत्रिकीसेवापाणीपुरवठा)/अभियंता 

वेळोवेळीविहितकेलेलीब)समतुल्यपदावरीलकामाच्याअनुभवधारकासप्राधान्य. वयोमर्यादा 


१ 


४ 


पदोन्नती५०% 


नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणा-याकनिष्ठअभियंतापदावरीलकिमान५वर्षाचा अनुभवआवश्यक.जेष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारे. अ)मान्यताप्राप्तविदयापीठाचीस्थापत्यअभियंत्रिकीशाखेचीपदविकाव५वर्षाचासंबधितकामाचा 


५४ 


श्रेणी-३अभियांत्रिकीसेवा 


कनिष्ठअभियंता 
(ओव्हरसियर) 


नामनिर्देशन-१००% 


अनुभवकिंवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


श्रेणी-३अभियांत्रिकीसेवा 


स्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेतीलपदवीपरीक्षाउत्तीर्ण. अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालान्तपरिक्षाउत्तीर्ण.आणि ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचाआरेखक(स्थापत्य)पाठयक्रमकिंवा, स्थापत्यअभियांत्रिकी(कन्स्ट्रक्शन)पाठयक्रमपरिक्षाउत्तीर्ण.किंवा,शासनमान्यऔद्योगिकतंत्र निकेतनाचीभूमापकपाठयक्रमपरिक्षाउत्तीर्ण. १)शासनाच्यामान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीबी.ई.ई.पदवी (डिप्लोमाइनइलेक्ट्रीकलइंजिनिअरींग) 


सहायककनिष्ठअभियंता(सब|नामनिर्देशन-१००% ओव्हरसिअर) 


श्रेणी३अभियांत्रिकीसेवा 


इलेक्ट्रीकलइंजिनिअर 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


दिवाबत्तीनिरीक्षक 


नामनिर्देशन१००% 


१)शासनमान्यसंस्थेचाडिप्लोमाइनइलेक्ट्रीकलइंजिनिअरींगकोर्सउत्तीर्ण. 


श्रेणी३ 
अभियांत्रिकीसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


फिटर 


श्रेणी३ तांत्रिकसेवा 


नामनिर्देशन५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


५८ 


अ)राज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण, ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचानळकारागीरयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचे प्रमाणपत्र. क).संबंधितकामाचा५वर्षाचाअनुभव. महानगरपालिकेच्यासेवेतीलव्हॉलमनयासंवर्गातील५वर्षाचाअनुभव. 


पदोन्नती५०% 


१५ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] 
सेवा 
व 
संवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दत नामनिदेशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती वयोमर्यादा 

३.प्रतिनियुक्ती २३ 

४५ 

६ श्रेणी-३पंपऑपरेटर/फिल्टरऑपरेटरनामनिर्देशन 

३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण. तांत्रिकसेवा 

५०% 

वेळोवेळीविहितकेलेलीब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचापंपऑपरेटरयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचे वयोमर्यादा 

प्रमाणपत्र. 

क)अनुभवासप्राधान्य. पदोन्नती 

नामनिर्देशनातीलविहीतकेलेलीशैक्षाणिकअर्हताधारणकरणा-यावमहानगरपालिकाआस्थापनेवरील ५०% 

जेष्ठतावगुणवत्तायाआधारेपंपऑपरेटरयापदाचाकामाचा५वर्षांचाअनुभव. श्रेणी-३गाळणीनिरीक्षक 

नामनिर्देशन 

३३वर्षेकिंवाशासनाने अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण. तांत्रिकसेवा 

५०% 

वेळोवेळीविहितकेलेली|ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचापंपऑपरेटरयाविषयाचाअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचे वयोमर्यादा 

प्रमाणपत्र. क)अनुभवासप्राधान्य. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


पदोन्नती ५०% 


नामनिर्देशानेविहीतकेलेलीशैक्षणिकअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील पंपऑपरेटरयासंवर्गातीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेकामाचातीनवर्षांचाअनुभव. अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेवीजतंत्रीअभ्यासक्रमपूर्णकेल्याचेप्रमाणपत्र. 


श्रेणी३ 


वीजतंत्री 


नामनिर्देशन१००% 


६२ 


तांत्रिकसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


रसायनतंत्रज्ञ 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी३ 
अभियांत्रिकी 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


१).मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीरसायनशास्त्र(केमिस्ट्री)किंवासुक्ष्मजीवशास्त्र(मायक्रोबायोलॉजी)किंवा पर्यावरणशास्त्र(एन्व्हायरमेंटसायन्स)विषयातीलपदव्युत्तरपदवी(एम्.एस्सी) 


अभियांत्रिकी 


६३ 


सेवा 


श्रेणी४ निम्नअभियांत्रिकीसेवा 


बांधकाममुकादम 


नामनिर्देशन५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकमंडळाचीशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)बांधकामसुपरवायझरपदाचाकिमान३वर्षांचाअनुभव 


६४ 


पदोन्नती५०% 


अ)इयत्ता७वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)महापालिकेतीलबांधकामविभागाकडीलबिगारीयापदावर५वर्षाचाअनुभव अ)इयत्ता७वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)मराठीलिहीता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. 


६५ 


बिगारी 


नामनिर्देशन-१००% 


श्रेणी४ निम्नअभियांत्रिकीसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


भाग चार- ब -३ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] 
सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


२.पदोन्नती 


२ 


३ 


४ 


६ 


श्रेणी ४ 


क्लिनर 


नामनिर्देशन-१००% 


निम्नअभियांत्रिकीसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


, 


श्रेणी४ 


व्हॉलमन 


नामनिर्देशन१००% 


अ)इयत्ता७वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)मराठीलिहीता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. क)हलकेवजडवाहनपरवानाअसल्यासप्राधान्य अ)इय-ता१०वीचीपरिक्षाउत्तीर्ण. ब)मराठीलिहीता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. क)नळकारगीरप्रशिक्षणप्रमाणपत्रधारकासप्राधान्य शासनाकडीलउपसंचालकनगररचनासंवर्गातूनप्रतिनियुक्ती 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 


निम्नअभियात्रिकीसेवा 


वयोमर्यादा 


६८ 


श्रेणी१ 


शहरविकाससेवा 


उपसंचालक (नगररचना) 


प्रतिनियुक्ती १००% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


श्रेणी-१ 


सहायकसंचालक(नगररचना) 


प्रतिनियुक्ती 


शासनाच्याप्रचलितधोरणानुसारसहाय्यकसंचालकनगररचनायासंवर्गातुनप्रतिनियक्तीने 


शहरविकाससेवा 


७० 


श्रेणी-१ 


नगररचनाकार 


प्रतिनियुक्ती 


शासनाकडीलनगररचनासंवर्गातीलअधिकाऱ्यामधुनप्रतिनियुक्ती. 


शहरविकाससेवा 


श्रेणी-२ 


सहा.नगररचनाकार 


प्रतिनियुक्तीने५०% 


शहरविकाससेवा 


पदोन्नती५०% 


शासनाकडीलसहा.नगररचनासंवर्गातीलअधिकाऱ्यामधूनप्रतिनियुक्ती. अ)मान्यताप्राप्तविदयापिठाचीआकीटेकशाखेचीकिंवास्थापत्यअभियांत्रिकीपदवी. ब)धुळेमहानगरपालिकेतीलजेष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारेतसेचकनिष्ठअभियंतासर्वर्गात५वर्षांचा अनुभवआवश्यक. अ)माध्यमिकशालांतशिक्षणमंडळाचीपरीक्षाउत्तीर्ण. ब)शासनमान्यऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचासिव्हीलड्रॉप्समनकोर्सउत्तीर्ण 


७२ 


श्रेणी-३ 
अभियांत्रिकीसेवा 


सिव्हीलड्राप्समन/असि.ड्राप्समन 


नामनिर्देशन५०% 


३३वर्षेकिवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


पदोन्नती५०% 


धुळेमहानगरपालिकेतीलट्रेसरयापदावरीलकिमान५वर्षांचाअनुभवआवश्यकवजेष्ठताव गुणवत्तेच्याआधारे अ)शासनमान्यसंस्थेचाडी.सी.ई.कोर्सउत्तीर्ण ब)शासनमान्यसंस्थेचासर्व्हेयरचाकोर्सउत्तीर्ण. 


श्रेणी३अभियांत्रिकीसेवा 


सहे.इन्स्पेक्टर 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


७४ 


श्रेणी३अभियांत्रिकीसेवा 


कनिष्ठअभियंता(इमारतनिरीक्षक) 


नामनिदेशन१००% 


१)शासनमान्यसंस्थेचाडी.सी.ई.कार्सउत्तीर्ण 


१७ 


१८ 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट 
२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


२ 


२ 


३ 


४ 


७५ 


श्रेणी२ 
सार्वजनिकआरोग्यसेवा 


सहायकआरोग्यअधिकारी (सार्वजनिकआरोग्याधिकारी) 


नामनिर्देशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)मान्यताप्राप्तविदयापिठाचीएम.बी.बी.एस/बी.ए.एम.एस.पदवी.शासकीयनिमशासकीय ३वर्षांचाअनुभवमेडीकलकौन्सीलचापरवाना ब)शासन/केंद्रशासन/निमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थायांचेकडीलप्रभागवैद्यकीय अधिकारीवातत्समपदावरीलकिमान५वर्षांचापर्यवेक्षकीयवकार्यकारीपदाचाअनुभवआवश्यक. क)सार्वजनिकआरोग्यवस्वच्छतापर्यवेक्षण,साथीचेआजारनिर्मूलनकार्यक्रमहिवतापनियंत्रणआदि बाबींशीनिगडीतकार्याचाकिमान५वर्षांचाप्रत्यक्षअनुभवधारणकरणाऱ्याउमेदवारांसप्राधान्य. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीपदवीआणिस्वच्छतानिरीक्षकपदविका ब)महानगरपालिकासेवेत१०वर्षांचास्वच्छतानिरीक्षकाचेकामाचाअनुभवअसणा-यासंवर्गातूनव सेवाज्येष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारे क)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णहोणेअनिवार्य 


श्रेणी३ 
निमआरोग्यसेवा 


मुख्यस्वच्छतानिरीक्षक (जुनेप्रमुखस्वच्छतानिरिक्षक) 


पदोन्नती१००% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


७७ 


स्वच्छतानिरीक्षक 


श्रेणी३ सार्वजनिकआरोग्यसेवा 


नामनिर्देशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)उच्चमाध्यमिकशालांतपरीक्षाउत्तीर्णआणिअखिलभारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थेकडील स्वच्छतानिरीक्षकअभ्यासक्रमउत्तीर्णअसणेआवश्यक. ब)शासनमान्यविद्यापिठाचीपदवीअसणा-याउमेदवारासप्राधान्यतसेचस्वच्छतानिरीक्षकम्हणून अनुभवअसल्यासविशेषप्राधान्य. अ)इयत्ता१०वीपास ब)महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीलसफाईकामगारपदाचाकिमान५वर्षांचाअनुभव आवश्यक.ज्येष्ठतावगुणवत्तेच्याआधारावरपदोन्नती. 


७८ 


मुकादम 


पदोन्नती१००% 


श्रेणी४ सार्वजनिकआरोग्य 
अभियांत्रिकीसेवा 


सफाईकामगार 


श्रेणी४ सार्वजनिक अभियांत्रिकीसेवा 


आरोग्य 


नामनिदेशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)इयत्ता४थीउत्तीर्ण ब)मराठीलिहिता,वाचतावबोलतायेणेआवश्यक. क)लाडकमिटीच्याशिफारशीनुसारवशिलापध्दतीने 


८० 


श्रेणी१ 


पर्यावरणसंवर्धनअधिकरी 


नामनिर्देशन प्रतिनियुक्ती 


तांत्रिकसेवा 


महाराष्ट्रप्रदूषणनियंत्रणमंडळातीलनामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हताधारणकरणा-याअधिका याच्याप्रतिनियुक्तीनेनेमणूककरतायेईल. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीवैद्यकशास्त्रातीलसार्वजनिकप्रतिबंधात्मकवसामाजिकआरोग्यशास्त्र शाखेचीपदव्युत्तरM.D.(P.S.M.)परीक्षाउतीर्ण. 


८१ 


श्रेणी१ 


वैद्यकीयआरोग्यअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली 


आरोग्यसेवा 


भाग चार - ब -३ अ 


अ.क्र. 


२.पदोन्नती 


१ 


my 


५ 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा 

३.प्रतिनियुक्ती २४ 

६ 
वयोमर्यादा 

ब)शासन/केंद्रशासन/निमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थायाचेकडीलसहाय्यकआरोग्याधिकारी पदावरीलकिमान७वर्षांचापर्यवेक्षीयवकार्यकारीपदाचाअनुभवआवश्यक. 

क)रुग्णालयातीलप्रशासन,सार्वजनिकआरोग्यवप्रतिबंधात्मकउपचारात्मकबाबीसमर्थपणे हाताळण्याचावविशेषत:स्वच्छतापर्यवेक्षण,साथआजारनिर्मूलनकार्यक्रम,हिवतापनियंत्रणआदी 

बाबीचाकार्याचाकिमान०७वर्षाचाप्रत्यक्षअनुभवधारणकरणाऱ्याउमेदवारांसप्राधान्य. श्रेणी-१वैद्यकीयअधिकारी 

नामनिर्देशन१००% 

३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीवैद्यकशास्त्रातीलसामाजिकआरोग्यशास्त्रशाखेचीपदव्युत्तरपदवी आरोग्यसेवा 

वेळोवेळीविहितकेलेली M.B.B.Sपरीक्षाउत्तीर्ण. वयोमर्यादा 

एम.बी.बी.एस.बी.ए.एम.एस.शासकीयनिमशासकीय३वर्षाचाअनुभवमेडीकलकौन्सीलचा परवाना ब)शासन/केंद्रशासन/निमशासकीय/स्थानिकस्वराज्यसंस्थायांचेकडीलप्रभागवैद्यकीय अधिकारीवातत्समपदावरीलकिमान५वर्षांचापर्यवेक्षीयवकार्यकारीपदाचाअनुभवआवश्यक. क)रुग्णालयातीलप्रशासन,सार्वजनिकआरोगयवप्रतिबंधात्मकउपचारात्मकबाबीसमर्थपणे हाताळण्याचावविशेषतःस्वच्छतापर्यवेक्षण,साथआजारनिर्मूलनकार्यक्रमहिवतापनियंत्रणआदि बाबींच्याकार्याचाकिमान५वर्षांचाप्रत्यक्षअनुभवधारणकरणा-याउमेदवारांसप्राधान्य. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


८३ 


आरोग्यसेवा 


नामनिर्देशन१००% 


सार्व,आरोग्यपरिचारीका 
(पी.एच.एन) 


८४ 


आरोग्यसेवा 


एएनएम 


नामनिर्देशन१००% 


८५ 


श्रेणी१ 


वैद्यकशास्त्रतज्ञ 


नामनिर्देशन१००% 


आरोग्यसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)बारावीपास वेळोवेळीविहीतकेलेलीब)महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सीलजनरलकोर्सपास(साडेतीनवर्षाचाबी.पीएनएकोर्सपासव 

वयोमर्यादारजिस्ट्रेशन),शासनाकडीलरजिस्ट्रेशनआवश्यक ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)बारावीपास वेळोवेळी िविहीतकेलेली|ब)महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सीलकडीलएएनएमकोर्सपासवरजिस्ट्रेशनआवश्यक. 

वयोमर्यादापरिचारीकापदाचा२वर्षांचाअनुभवआवश्यक.महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सीलकडीलरजिस्ट्रेशनआवश्यक. ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीएम.डी(मेडीसीन)पदवी वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)शासकीय/निमशासकीय/खाजगीरुग्णालयातीलसंबधितविषयातील३वर्षांचाअनुभव वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीएम.एस(शल्यचिकित्सकशास्त्र)पदवी वेळोवेळी िविहीतकेलेली|ब)शासकीय/निमशासकीय/खाजगीरुग्णालयातीलसंबधीतविषयातील३वर्षांचाअनुभव वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनाने|अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीएम.डी(स्त्रीवप्रसुतीरोगशास्त्र)किंवाएम.बी.बी.एस.डी.जी.ओ. वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)शासकीय/निमशासकीय/खाजगीरुग्णालयातीलसंबधीतविषयातील३वर्षांचाअनुभव वयोमर्यादा 


८६ 


श्रेणी१ आरोग्यसेवा 


शल्यचिकित्सक 


नामनिर्देशन१००% 


८७ 


स्त्रीरोगतज्ज्ञ 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी१ आरोग्यसेवा 


१ ९ 


२० 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


भरावयाच्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


८८ 


श्रेणी १ 


बालरोगतज्ज्ञ 


नामनिर्देशन१००% 


आरोग्यसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविदद्यापीठाचीएम.डीडीसीएच/एम.डी(बालरोगचिकित्साशास्त्र) वेळोवेळीविहीतकेलेली|ब)शासकीय/निमशासकीय/खाजगीरुग्णालयातीलसंबधितविषयातील०३वर्षाचाअनुभव वयोमर्यादा ३३वर्षेकिंवाशासनानेअ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीएम.डी(ऍनास्थेशिया)किंवाएम.बीबीएसपदवीआणिडी.ए(डिप्लोमा वेळोवेळीविहीतकेलेली 

इनऍनास्थेशिया) वयोमर्यादा 

ब)शासकीय/निमशासकीय/खाजगीरुग्णालयातीलसंबधितविषयातील३वर्षांचाअनुभव 


८९ 


श्रेणी१ आरोग्यसेवा 


नामनिर्देशन१००% 


बधिरीकरण तज्ज्ञ (भुलतज्ज्ञ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


पशुशल्यचिकित्सक 


प्रतिनियुक्ती१००% 


-- 


श्रेणी१ आरोग्यसेवा श्रेणी२ आरोग्यसेवा 


पशुवैद्यकियअधिकारी 


नामनिर्देशन१००% 


नामनिर्देशनासाठीविहितकेलेलीअर्हतावअनुभवधारणकरणाऱ्याशासनाकडीलयोग्यत्याअधिका याच्याप्रतिनियुक्तीनेनेमणूककरतायेईल. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीपशुवैद्यकियशास्त्रातीलपदवी. ब)पशुवैदयकियशास्त्राततीलपदव्युत्तरपदवीआणिअथवास्थानिकस्वराज्यसंस्थेमधीलकामाचा३ 
वर्षांचाअनुभवासप्राधान्य. अ)शासनाच्यासेवेतीलमलेरीयाविभागाकडीलजीवशास्त्रज्ञयासंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेश 
नियमावलीनुसार शासनाच्यामलेरीयाविभागाकडीलमलेरीयापर्यवेक्षक यासंवगोच्या 

प्रचलित 

सवाप्रवेश नियमावलीनुसार 


९२ 


जीवशास्त्रज्ञ 


श्रेणी२ आरोग्यसेवा 


प्रतिनियुक्ती 


१३ 


मले.पर्यवेक्षक 


श्रेणी-३ निमवैद्यकीयसेवा 


नामनिदेशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतविहीत 
केलेलीवयोमर्यादा 


९४ 


आरोग्यसेवक 


नामनिर्देशन-१००% 


श्रेणी-३ निमवैद्यकीयसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


शासनाच्याकुटूंबकल्याणविभागाकडीलआरोग्यसेवकयासंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेश नियमावलीनुसार.आरोग्यसेवकयाकामाचाअनुभवअसलेल्याउमेदवारासप्राधान्य. 


किटक 


श्रेणी३ निमवैद्यकीयसेवा 


नामनिर्देशन १००% 


शासनाच्यामलेरीयाविभागाकडीलसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमावलीनुसार 


संहारक 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 
३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


श्रेणी३ 


औषधभांडारपाल/औषधनिर्माता 


नामनिर्देशन 


आरोग्यसेवा 


१)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदवीधरउमेदवारासप्राधान्य. २)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदविका(डि.फार्म) ३)उच्चमाध्यमिकशालातपरीक्षा(विज्ञानशाखा)उत्तीर्ण. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 


परिशिष्ट 
२ 


अ.क्र. 


[महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहित 
शैक्षणिक 
व 
इतर 
अर्हता 
( 
पहा 
नियम 
३ 
) 
] सेवावसंवर्ग पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दत 

नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 


२.पदोन्नती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पदोन्नती५०% 


नामनिर्देशन५०% 


श्रेणी३ निमआरोग्यसेवा 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमयोदा 


४)औषधभांडारपालमनपाकामाचा३वर्षाचाअनुभवआवश्यक. १)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदवीधरउमेदवारासप्राधान्य. २)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदविका(डि.फार्म) ३)उच्चमाध्यमिकशालातपरीक्षा(विज्ञानशाखा)उत्तीर्ण. ४)औषधभांडारपालमनपाकामाचा३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीरसायनशास्त्र,जीवशास्त्रवसूक्ष्मजीवशास्त्रयाविषयातीलपदवी. ब)मान्यताप्राप्तसंस्थेचीडी.एम.एल.टीपरीक्षाउत्तीर्ण. क)वैद्यकीयप्रयोगशाळेतीलकिमान३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. नामनिर्देशनासाठीविहीतकेलेलीअर्हताधारणकरणा-यामहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलज्येष्ठताव गुणवत्तायाआधारेकार्यरतप्रयोगशाळासहायक/रक्टतपेढीसहाय्यकयासंवर्गातीलकामाचाकिमान३ 
वर्षांचाअनुभवआवश्यक. अ)शास्त्रशाखेचापदवीधरआणिडीएमएलटीपदविकाधारकासप्राधान्य. ब)उच्चमाध्यामिकशालातपरीक्षाउत्तीर्णवमान्यताप्राप्तसंस्थेचीडी.एम.एल.टी.परीक्षाउत्तीर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


पदोन्नती५०% 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्ष 


श्रेणी३ निमआरोग्यसेवा 


प्रयोगशाळासहाय्यक (लॅबअसिस्टंट) 


९८ 


मले.सुप.फिल्डवर्कर 


नामनिदेशन५०% 


शासनाच्यामलेरीयाविभागाकडीलसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमावलीनुसार 


श्रेणी३ निमआरोग्यसेवा 


३३वर्षेकिवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


पदोन्नती५०% 


१)फिल्डवकरयासंर्वगातीलविहीतकेलेलीअर्हताधारणकरणारामहानगरपालिकाआस्थापनेवरील कर्मचारी,ज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेकार्यरतफिल्डवर्करयासंवर्गातीलकामाचाकिमान वर्षांचाअनुभवआवश्यक. शासनाच्यामलेरीयाविभागाकडीलसंवर्गाच्याप्रचलितसेवाप्रवेशनियमावलीनुसार 


फिल्डवर्कर 


नामनिर्देशन१००% 


श्रेणी४ 
निमआरोग्यसेवा 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली 
वयोमर्यादा 


१०० 


१०१ 


श्रेणी ४ 


नामनिर्देशन५०% 


व्रणोपचारक (ड्रेसर) 


निमआरोग्यसेवा 


३३वर्षेकिवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण ब)ड्रेसरयापदाचाकोर्सवमहापालिकेच्यासेवेतीलवॉर्डबॉय/आयायासंवर्गातीलअनुभवअसणा यावकिमान५वर्षाचारुग्णालयातीलप्रत्यक्षसेवेचाअनुभवअसल्यासप्राधान्य 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्गपदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती ५ 

६ 
पदोन्नती५०% 

अ)माध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण ब)महापालिकेच्यासेवेतीलवॉर्डबॉय/आयायासंवर्गातीलरुग्णालयातीलसेवेचाकिमान५वर्षांचा अनुभवअसल्यासप्राधन्य. 


१ 


२ 


my 


४ 


१०२ 


सार्वजनिकआरोग्यपरिचारीका 


श्रेणी२ निमवैद्यकीयसेवा 


नामनिर्देशन५०% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहीतकेलेली वयोमर्यादा 


अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकवउच्चमाध्यमिकमंडळाचीविज्ञानशाखेतीलपरीक्षाउत्तीर्ण ब)महाराष्ट्रनसिंगकौन्सिलचीजनरलनसिंगवमिडवाईफयाविषयाचीपदवीका. क)पब्लिकहेल्थनर्सिगयाविषयाचाशासनमान्यअभ्यासक्रमपुर्णकेल्याचेप्रमाणपत्र ड)महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सिलचीनोंदणीआवश्यक. इ)अभ्यासक्रमपुर्णकेल्यानंतरपरिचारिकाम्हणून३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकवउच्चमाध्यमिकमंडळाची१२वीविज्ञानशाखेतीलपरीक्षाउत्तीर्ण ब)महाराष्ट्रनसिंगकौन्सिलचीजनरलनसिंगवमिडवाईफरीयाविषयाचीपदवीका. क)महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सिलचीनोंदणीआवश्यक. ड)शासकीय/निमशासकीयखाजगीरुग्णालयातीलपरिचारिकाम्हणून३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकवउच्चमाध्यमिकमंडळाची१२वीविज्ञानशाखेतीलपरीक्षाउत्तीर्ण ब)महाराष्ट्रनसिंगकौन्सिलचीजनरलनसिंगवमिडवाईफरीयाविषयाचीपदवीका. क)शासकीय/निमशासकीयखाजगीरुग्णालयातीलपरिचारिकम्हणून३वर्षांचाअनुभवआवश्यक. ड)महाराष्ट्रनर्सिगकौन्सिलचीनोंदणीआवश्यक. 


पदोन्नती५०% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


१०३ 


श्रेणी३निमवैद्यकीयसेवा 


(स्टाफनर्स)नर्समिडवाईफ 


नामनिदेशन 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


पदोन्नती२५% 


१०४ 


श्रेणी३निमवैद्यकीयसेवा 


प्रसाविका(महिला)(ए.एन.एम) 


नामनिर्देशन १००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ)बारावीविज्ञान ब)धुळेमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलसेवाजेष्ठतावगुणवत्तायाआधारेदाईपदावरील 
किमान३वर्षांचाअनुभव अ)महाराष्ट्रराज्यमाध्यमिकवउच्चमाध्यमिकमंडळाची१२वीविज्ञानशाखेचीपरीक्षाउत्तीर्णव 
तसेच ब)शासनमान्यताप्राप्तसंस्थेचाए.एन.एमअभ्यासक्रमपुर्णकेल्यानंतरकामाचा३वर्षाचाअनुभव आवश्यक.वतसेच क)महाराष्ट्रनर्सिंगकौन्सिलचीनोंदणीआवश्यक. १)७वीपरिक्षाउत्तीर्ण २)३३वर्षाहूनअधिकवयनसावे. ३)दाईकोर्सउत्तीर्ण 


१०५ 


श्रेणी४निमआरोग्यसेवा 


दाई 


नामनिर्देशन१००% 


३३वर्षेकिंवाशासनाने वेळोवेळीविहितकेलेली वयोमर्यादा 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल 

वयोमर्यादा 

३.प्रतिनियुक्ती २ 


२.पदोन्नती 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१०६ 


श्रेणी१ 


जनसंपर्कअधिकारी 


नामनिर्देशन३३% 


३३वर्ष 


प्रशासकीयसेवा 


पदोन्नती३३% 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता ब)पत्रकारितावजनसंज्ञापन(Journalisam&MassCommunication)मधीलपदविका आवश्यक क)शासकीय,निमशासकीय,स्थानिकस्वराज्यसंस्थेतीलसहाय्यकमाहितीवजनसंपर्कविभागाकडील 
यासवंर्गातील५वर्षांचाअनुभव धुळेमहानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीलज्येष्ठतावगुणवत्तायाआधारेवरिष्ठलिपिकयासंर्वगातून 
किमान५वर्षाचाअनुभव.तसेच ब)पत्रकरितावजनसंज्ञापन(Journalisam&MassCommunication)मधीलपदविका आवश्यक. राज्यशासनाच्यामाहितीवजनसंपर्कमहासंचालनालयातीलसमकक्षअधिका-यांच्याप्रतिनियुक्तीने नियुक्ती अ)महाराष्ट्रराज्यउच्चमाध्यमिकशालान्तपरीक्षाउत्तीर्ण ब)शासनमान्यसंस्थेचावाशासकीयआय.टीआयचाटेलीफोनऑपरेटरचाअभ्यासक्रमपूर्ण क)मराठी,हिंदीवइंग्रजीतसंभाषणकरण्याचासरावआवश्यक. नामनिर्देशनानेविहीतकेलेलीशैक्षणिकअर्हताधारणकरणाऱ्यामहानगरपालिकाकर्मचाऱ्यांमधुन 
ज्येप्ठतावगुणवत्तानुसार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


प्रतिनियुक्ती३३% 


१०७ 


श्रेणी३ 


दुरध्वनीचालक 


३३वर्ष 


नामनिर्देशन 

६०% 


प्रशासकीयसेवा 


पदोन्नती४०% 


१०८ 


श्रेणी-१ 


अग्निशमनअधिकारी 


नामनिर्देशन५०% 


अग्निशमनसेवा 


पदोन्नती५०% 


संचालक,अग्निशमनसंचालनालयाकडूनविहीतकरण्यातयेणारीअर्हतालागूराहील. 


श्रेणी-२ 


सहा.अग्निशमनअधिकारी 


नामनिर्देशन५०% 


अग्निशमनसेवा 


पदोन्नती५०% 


११० 


श्रेणी-३ 
अग्निशमनसेवा 


लिडींगफायरमन 


नामनिर्देशन ५०% 
पदोन्नती५०% 


संचालक,अग्निशमनसंचालनालयाकडुनविहीतकरण्यातयेणारीअर्हतालागुराहील. 


K 


अ.क्र. 


धुळेमहानगरपालिकासेवा(सेवाप्रवेशवसेवांचेवर्गीकरण)नियम,२०१६ 

परिशिष्ट२ [महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमातीलकलम४५व५३(१)च्यातरतुदीनुसारनेमणूककरावयाच्यापदांसाठीकलम४५(३)व४५७(३)अन्वये 

विहितशैक्षणिकवइतरअर्हता(पहानियम३)] सेवावसंवर्ग 

पदनाम 
नेमणुकीची 
पध्दतनामनिर्देशनाने 

नेमणुकीकरिताअर्हतावनेमणुकीच्यापध्दती वटक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी 
कमाल २.पदोन्नती 

वयोमर्यादा ३.प्रतिनियुक्ती 

५ 


१ 


२ 


३ 


४ 


१११ 


श्रेणी-३ 


फायरमन 


अग्निशमनसेवा 


नामनिर्देशन ५०% 
पदोन्नती५०% 


११२ 


सहा.फायरमन 


श्रेणी-३ अग्निशमनसेवा 


नामनिर्देशन 
१००% 


टीप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ - मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२ , शके १९ ३७ 


१)शिक्षणाधिकारीचे१पदवप्रशासनअधिकारीची२पदेहीशिक्षणमंडळाशीसंबंधितअसल्यानेसेवाप्रवेशनियमावलीतघेण्यातआलेलीनाही. २)अग्निशमनविभागाकडीलअग्निशमनअधिकारीचे१पद,सहा.अग्निशमनअधिकारी१पद,लिंडींगफायरमन३पदेवसहा.फायरमनची१०पदेअशीएकूण१५पदेमहाराष्ट्रआगप्रतिबंधकवजीवनसुरक्षाउपाययोजनाअधिनियम २००७मध्येसमाविष्टअसलेल्यासेवाअसल्यानेतसेचशासनाच्यामॉडेलसेवानियमावलीतदेखीलअंतर्भूतनसल्यानेघेण्यातआलेल्यानाहीत. ३)जकातअधीक्षक,सचिवजुनेपद,दिवाबत्तीनिरीक्षक,मॅकेनिक,सहा.मॅकेनिक,असि.ड्रॉप्समन,बॉयलरऍटेंडट,इंजिनड्रायव्हर,सुतार,मिस्तरी,गवंडी,लसटोचक,ओव्हरसियर,सबओव्हरसियर,हेडशिपाई,स्मशानभूमीवॉचमन,रोडरोलरचालक यापदांवरजोपर्यन्तकर्मचारीकार्यरतआहेततोपर्यन्तचसदरपदेठेवण्यातयावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ - मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


२५ 


परिशिष्ट -३ 


धुळे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम , २०१६ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा मुबई अधिनियम क्रमांक ५ ९ ) च्या कलम ४६५ पोट कलम (१) खंड ( ल ) च्या 

तरतुदींनुसार महानगरपालिकांसाठी केलेले नियम 


नियम 


१ . संक्षिप्त शिर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक.- ( अ ) या नियमास धुळे महानगरपालिकेसाठी ( अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) 
नियम , २०१६ सबोधण्यात येईल . 


( ब ) सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासून अंमलात येतील. 
२ . व्याख्या.- ( १) विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार , 
( अ) “ अधिनियम ” म्हणजे म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा मुबई अधिनियम क्रमांक ५ ९ ) 
( ब ) " आयुक्त 

म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ३६ प्रमाणेनियुक्त करण्यात आलेला प्राधिकारी व यात अधिनियमाच्या कलम ३९ प्रमाणे 
नेमणूक करण्यात आलेला हंगामी आयुक्त वा या नियमांच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिनियमाच्या कलम ६ ९ प्रमाणे अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याच्या समावेश होतो . 


( क ) “ कर्मचारी " म्हणजे धुळे महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम २०१६ अन्वये नियुक्त कर्मचारी, मात्र 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे नियम लागू असणार नाहीत . 

( ड) “ महानगरपालिका ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निर्माण केलेली धुळे महानगरपालिका. 

( इ ) “ विभागीय परीक्षा ” म्हणजे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी घेण्यात येणारी व या नियमांच्या 
परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 

( ई) “ परिशिष्ट ” म्हणजे या नियमांचे परिशिष्ट 

( २ ) ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले 
असतील तसा समजण्यात येईल . 


३ . विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य.- ( अ ) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर स्थायी 
| अस्थायी स्वरूपात कोणत्याही पदावर नियुक्त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्त होणाऱ्या परिशिष्ट -३ मध्ये नमूद केलेल्या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट -३ च्या ब -१ व ब-२ मध्ये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल . 


( ब) उपरोक्त परिशिष्ट - अ मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल त्या संवर्गातील आयुक्ताच्या मान्यतेने अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या 
तांत्रिक ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी लेखी अथवा लेखी व तोंडी परीक्षा विहित केली जाईल . याकरिता किमान तीस दिवसापेक्षा कमी नाही एवढ्या 
कालावधीची पुर्वसुचना सबंधितांस देण्यात येईल. 

कालावधी आणि संधीची संख्या.- ( अ ) राजपत्राच्या दिनांकापुर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीकरिता कालावधी व संधीची संख्या या 
नियमांच्या अधिन राहून , राजपत्राच्या दिनांकापुर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये 
परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधुन नियम १० अन्वये सुट दिलेली नसेल तर राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या 
आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 


४ . 


( ब ) धुळे महानगरपालिका सेवाभरती नियम , २०१६ नुसार नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात ३ 
संधीमध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 


५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक.- ( अ ) महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या 
एकूण गुणांच्या किमान ४५ % गुण मिळवणे आवश्यक असेल . 


भाग चार- ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २ , २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


( ब ) परंतु चतुर्थ संवर्गातील जे कर्मचारी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असतील त्यांना लिपिक या पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी परिशिष्ट 
ब -१ च्या केवळ प्रश्नपत्रिका १ ची परीक्षा द्यावी लागेल. या कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० % गुण आवश्यक असतील. 

( क ) प्रत्येक संवर्गातील विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयात वरील ( अ ) व ( ब) च्या तरतुदींच्या आधारे एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत 
उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल . 


६ . 


अनुग्रह गुण : संपूर्ण परीक्षेसाठी विहित केलेल्या गुणांच्या ४५ % किंवा त्याहून अधिक गुण एखाद्या उमेदवाराने मिळवले असतील 
परंतु एक किंवा दोन स्वतंत्र प्रश्नपत्रिकामध्ये ४५ % गुण तो मिळवू शकत नसेल तर त्याला विषयांमध्ये अथवा एकूण परीक्षेत जास्तीत जास्त ४ 
अनुग्रह गुण जर ज्यामुळे तो परीक्षा उत्तीर्ण होत असेल तर देण्यात येतील . ज्या उमेदवारांना यापुर्वीच्या प्रयत्नांमध्ये सूट देण्यात आलेली आहे. त्यांना 
सुद्धा ही सवलत देण्यात येईल . 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम. — विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट ३- ब-१/ ३- ब-२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा शासनाने 
वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 

परंतु , अग्निशमन विभागातील उपस्थानक अधिकारी व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच्या नागपूर अग्निशमन महाविद्यालयाकडून घेतल्या 
जाणाऱ्या व अभियांत्रिकी अधिकारी, महाविद्यालय, नाशिक यांचेकडून अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेल्या 
परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परिक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल . 

प्रशिक्षण . — विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपुर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम महानगरपालिकेकडून 
आयोजित करण्यात येईल . 


९ . परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम : एखादा कर्मचारी नियम -४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये 
परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाहीतर पुढील परिणाम होतील . 

( अ) तो परिक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० च्या पोट-नियम ( १) व ( २) अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत त्याला 
त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही . किंवा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून 
ठेवलेली वेतनवाढ तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० च्या पोट -नियम ( १) व ( २) अन्वये 
सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. 
मात्र गतकाळातील थकबाकीची रक्कम अनुज्ञेय नसेल . 

( ब ) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील त्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्यांचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. तसेच , अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्यांचा ज्येष्ठता क्रम लागेल त्या कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ 
असणाऱ्या आणि त्याच्या नंतर परंतु नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतरच्या 
ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल . 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधुन सुट. ( १) राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांस परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून पुढील 
बाबतीत 

सूट 

देण्यात येईल . 
( अ) त्यास यापुर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा, 
( ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापुर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशा प्रकरणी किंवा, 
( २) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 

११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल . एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा घेण्यात आली नाही तर 
कालावधी व संधीची गणना करतांना वगळण्यात येईल . 


१२.निर्वाचनाच्या शक्ती. - या नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे यासबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्त 
यांचा निर्णय अंतिम असेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ - मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


२७ 


. 


परिशिष्ट -३ अ 


(नियम -३ ) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


अ . क्र . 


विभाग 


संवर्ग 


१ 


प्रशासकीय सेवा 


लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / कार्यालय अधीक्षक / उप अधीक्षक / लघुलेखक /विभाग अधिकारी / 
शासन अधिकारी/ सहाय्यक आयुक्त / उप आयुक्त/ उप कर निर्धारक व संकलक (मिळकत कर) / 
सचिव / सह सचिव / जनसंपर्क अधिकारी / सहा.जनसंपर्क अधिकारी/ वृक्ष संवर्धन व उद्यान अधिकारी / 
सहा.उद्यान अधिकारी / सहायक अधीक्षक , सांख्यिकी सहायक / अधीक्षक . 
लिपिक संवर्गात येणारी पदे. 


२ 


लेखा/ लेखा परिक्षण सेवा 


लिपिक -टंकलेखक / माहिती नोंदणीकार / लिपिक / लेखा लिपिक / रोखपाल / भांडारपाल / 
लेजर क्लार्क / स्टोअर किपर / दुरध्वनी चालक / समयलेखक . 
लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / रोखपाल / सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी , 
लेखापरीक्षक , सहायक मुख्य लेखापरीक्षक ,उपमुख्य लेखाधिकारी , उपमुख्य लेखापरीक्षक / 
मुख्य लेखापरिक्षक, मुख्य लेखाधिकारी. 


. 


परिशिष्ट ब -२ मध्ये विहित केलेल्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


अ . क्र . 


विभाग 
अग्निशमन 


संवर्ग 
अग्निशामक / ड्रायव्हर ऑपरेटर 


महानगरपालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा 


अ.क्र . 


विभाग 
अग्निशमन 


१ 


संवर्ग 
अग्निशामक / महाविद्यालय 
नागपूर . 


संवर्ग 
अग्निशमन पर्यवेक्षक / स्थानिक अधिकारी 
उप अग्निशमन अधिकारी / 

/ मुख्य 

अग्निशमन 
अधिकारी (विभागीय अधिकारी परिक्षा). 
सहायक कनिष्ठ अभियंता / इमारत 
निरीक्षक / इमारत पर्यवेक्षक / कनिष्ठ 
अभियंता / उप अभियंता / शहर अभियंता . 


२ 


अभियांत्रिकी स्थापत्य / 


अभियांत्रिकी अधिकारी 
महाविद्यालय, नाशिक. 


विद्युत / यांत्रिकी. 


परिशिष्ट - ३ - ब -१ 

(नियम -३ ) 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


प्रश्नपत्रिका -१ 


( गुण १००, वेळ ३ तास ) 


१ . 


सारांश लेखन 


२ . 


टिपणी लेखन 


३ . 


पत्र लेखन 


४ . 


भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत ) 
टीप : या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील . 


भाग चार- ब -५ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 
प्रश्नपत्रिका-२ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम परिशिष्ट ४ व अनुसूची ‘ ड ची प्रकरणे १ ते १९ व विशेष महाराष्ट्र महानगरपालिका नियमाच्या 
तरतुदीनुसार असलेले प्राधिकारी यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या व कामकाजाची पद्धती. 
प्रश्नपत्रिका -३ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १०० , वेळ ३ तास ) 


( १ ) सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती 


( ७५ गुण ) 


( सर्व 


महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम ) 


रजा 


वेतन 


वर्तणुक आणि शिस्त व अपील 
निवृत्तीवेतन नियम 


( २ ) रचना व कार्यपद्धती : 


( २५ गुण ) 


सहा गढे पद्धती 


लिपिक वा तत्सम संवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांना ( गट - क ) लेखा/ लेखापरिक्षण सेवा विभागात काम करण्याची इच्छा असेल त्यांना 
प्रश्नपत्रिका १, २, ३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 
प्रश्नपत्रिका-४ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १००, वेळ ३ तास ) 
१. मुबई वित्तीय नियम, १९ ५९ . 
२ . महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र .४,५,७,९ व १७ अभ्यासात नाही, परिशिष्टे २,४,८ व ११ वगळून . 
३ . महाराष्ट्र सार्वजनिक खर्चनियमावली, १९ ६५ तसेच नियमावली, १ ९९ २ . 


४ . 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली, २,३,६,७,८,९, १०,११,१२-१ ते १२-५ इतकी प्रकरणे अभ्यासक्रमात आहेत . 
महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


५ . 


प्रश्नपत्रिका -५ ( पुस्तकासह ) 

( गुण १००, वेळ ३ तास ) 
१ . Book Keeping and Accountancy 
२ . Accrual Based Double entry accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम , १ ९ ४७ 
४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम , १९ ४ ९ 

गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट -ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापुर्वी या परिशिष्टातील प्रश्नपत्रिका क्र . १, २ व ३ व्यतिरिक्त 
खालील प्रश्नपत्रिकेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 


. 


प्रश्नपत्रिका-६ 


( पुस्तकासह ) 


( गुण १०० , 

वेळ ३ तास ) 


१ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 


२ . 


महानगरपालिका ( घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


२ ९ 


३ . 


महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन, अधिनियम, १९ ७५ 
४. सुवर्ण जयंती रोजगार योजना 


५ . 


झोपडपट्टी सुधार 


समिती 


अंध व अपंगासाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना 


७ . 


समाज विकास व बालकल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना 


परिशिष्ट ३ - ब-२ 


विभागीय परीक्षा ( अग्निशमन ) 


विभाग - अग्निशमन 


संवर्ग - अग्निशमन / ड्रायव्हर ऑपरेटर 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा : 


( १०० गुण ) 


( १ ) रासायनिक अग्निशामके 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


( २ ) शिड्या 


प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 


( ३) होज पाईप 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


. 


( ४ ) फोम व होम साधने 


प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 


( ५) हायट्ट व होज फिटींग्ज 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


. 


( ६ ) पंप 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


( ७ ) वॉटर रिले 


प्रकार , उपयोग, देखभाल व निगा 


( ८ ) गाठी 


प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 


( ९ ) श्वसन उपकरणे 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


( १० ) कवायत 


प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 


लेखी परीक्षा : 


( १०० गुण , वेळ २ तास ) 


( १) प्रथमोपचार . -प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, रक्तस्त्राव, जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची 
माहिती देणे . 

( २) वॉचरुम कार्यपद्धती. - वॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी वापरली जाणारी कार्यपद्धती नमुने व काल्पनिक 
संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे. 


( ३) अग्निशामक व ड्रायव्हर . - पदाच्या कर्तव्याची माहिती असणे व ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा 
तपशिल ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची कर्तव्य . 


( ४ ) शिस्त व कर्तव्यपालन. - शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्त्व व त्यांचे पालन न झाल्यास होणारे परिणाम, 
कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे आठवणीत राहीलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन . 


भाग चार - ब -५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


परिशिष्ट-४ 


पदोन्नतीसाठी एकीकृत संवर्ग 
प्रस्तावना. - महानगरपालिकेच्या कामाची व्याप्ती विचारात घेऊन वेळोवेळी विविध संवर्ग निर्माण करण्यात आलेले आहेत . मात्र या सर्व 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व त्यांची सेवा ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता प्रशासकीय कामाच्या सोईसाठी 
खालीलप्रमाणे एकीकृत संवर्गनिर्माण करण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


समकक्ष पदे 


शेरा 


निर्माण करण्यात 
येणाऱ्या एकीकृत 
संवर्गाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


सहायक आयुक्त 


प्रभाग अधिकारी / प्रशासन अधिकारी / नगरसचिव 


या पदाची कर्तव्ये 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील. 


२ . 


अधीक्षक 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील. 


३ . 


वरिष्ठ लिपिक ( अ ) 


वसुली अधीक्षक / संकीर्ण कर वसुली 
अधीक्षक / मुख्य लिपिक / अधीक्षक . 
जकात अधीक्षक / आस्थापना पर्यवेक्षक / 
महासभा लिपिक / सि.जकात निरीक्षक / 
जकात निरीक्षक / अतिक्रमण निरीक्षक / 
व. लिपिक ( अ) . 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


४ . 


वरिष्ठ लिपिक ( ब ) 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील. 


आस्थापना लिपिक / पेन्शन लिपिक / 
भांडारपाल / समिती लिपिक /कोऑडीनेटर / 
सोशल वर्कर / चेकर / भरणा लिपिक / व. लिपिक ( ब )। 
बाजार निरीक्षक . 


लिपिक 


लिपिक टंकलेखक / माहिती नोंदणीकार कम 
लिपिक / लिपिक भांडारपाल / स्टोअर किपर / 
लेजर क्लार्क / समयलेखक. 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


शिपाई 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील. 


७ . 


वैद्यकीय अधिकारी 


शिपाई / वॉचमन / कक्षसेवक / कक्षसेविका / 
व्हॉलमॅन / माळी / मजुर /क्लिनर / कामगार / 
उद्वाहन चालक / सायक्लोस्टाईल / झेरॉक्स 
ऑपरेटर / नोटीस बजावणीस/ इतर . 
अपघात वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय 
अधिकारी, वैद्यकशास्त्र तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ , 
बालरोग तज्ञ , क्ष-किरण तज्ञ , दंतशल्यचिकित्सक , 
त्वचारोग तज्ञ , नेत्रशल्यचिकित्सक , नाक , कान व 
घसातज्ञ , नवजात अर्भक रोगतज्ञ, रक्तसंक्रमण 
अधिकारी, मानसोपचार तज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ञ , 
विकृतशास्त्र तज्ञ, बधिरीकरणतज्ञ . 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


. 


११. 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / रक्त पेढी तंत्रज्ञ 


या पदाची कर्तव्ये 

महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 


३१ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१२. 


प्रयोगशाळा सहायक 


प्रयोगशाळा सहायक / रक्त पेढी सहायक 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


१३. 


कक्षसेवक 


कक्षसेवक / कक्षसेविका / शवविच्छेदन 
मदतनीस / रुग्णवाहिका क्लिनर. 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील. 


१४ . 


सिस्टर इनचार्ज 


सिस्टर इनचार्ज / नाईट सुपरवायझर 


या पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाप्रमाणे असतील . 


१ . 


या एकिकृत संवर्गातील पदधारक बदलीसाठी आंतरपरिवर्तनीय असतील . 


२ . समावेशन. - जे कर्मचारी नियमितपणे पद धारण करीत असतील व संबंधित पदाच्या भरतीवेळी वेळोवेळी प्रचलित असलेल्या 
सेवा प्रवेश नियमांच्या तरतुदीनुसार त्या पदावर नियुक्ती झालेली असेल तर संबंधित स्वीकृत संवर्गात त्याचेनियमित समावेश झाले आहे , असे 
मानले जाईल , म्हणजेच त्याने धारण केलेले पद ज्या एकीकृत संवर्गात समाविष्ट केले असेल त्या एकीकृत संवर्गात त्याचे समावेशन होईल . 

३ . ज्येष्ठता. - एकीकृत संवर्गाची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा ज्येष्ठता नियम, १९ ८ ९ प्रमाणे निश्चित करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुधाकर शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ -मार्च २, २०१६/ फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६०. 

क्रमांक स्मारक . २०१३/ प्र. क्र . १२६ / सां.का. ३.- ज्याअर्थी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची शासकीय अधिसूचना क्र . स्मारक 
२०१३ / प्र.क्र . १२६ / सां.का . ३, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१३ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट केलेले प्राचीन 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा शासनाचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१ ९६१ चा महा . १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट- कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन 
व ऐतिहासिक स्मारक हे संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करीत आहेत . 

अनुसूची 

स्थान : सुकळभाट , भूमापन क्र . ३३/१, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हासिंधुदुर्ग 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव : यशवंतगड 
मालकी 

: श्री . अरुण वसंतराव रेडकर 
तपशील 

: सुकळभाट, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे स्थित असलेला यशवंतगड नामक किल्ला 

१६ व्या शतकात विजापूरच्या आदिलशहाने बांधला, इ.स. १६६२ मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा 
किल्ला जिंकला व त्याला यशवंतगड हे नाव दिले . शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर यशवंतगड 
हा किल्ला सावंतवाडीच्या फोंड सावंतांनी बळकावला . या किल्ल्याचा वापर करून फोंडसावंत 
नजिकच्या समुद्रात जाणारी जहाजे लुटत असत . पुढे इ.स. १८ ९९ साली ब्रिटीशांनी हा किल्ला 
जिंकून इ.स. १ ९ २१ पर्यंत याचा वापर मिठाचे आगार व पोलीस चौक्यांसाठी केला. हा किल्ला 
मुख्यतः दोन भागात विभागला असून बालेकिल्ल्यात जाण्यासाठी एकूण तीन दरवाजे, एक चौक 
व एक खंदक पार करावे लागते . या किल्ल्याच्या मूळ स्थापत्यात वेळोवेळी बदल झाल्याने 

इस्लामी, मराठा व ब्रिटीश स्थापत्य शैलीचा प्रभाव या वास्तूवर झालेला दिसून येतो. 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे ३ हेक्टर, ९ ४ आर 

क्षेत्रफळ . 
संरक्षित करावयाचे 

एकूण क्षेत्र 

३ हेक्टर, ९ ४ आर 
( स्मारकासह ) 

: पूर्व : सर्व्हे नं . ४१ 

पश्चिम : सर्व्हे नं . ३२ व ३४ 
दक्षिण : सर्वे नं . ३६ 

: सर्व्हे नं . ४१ 


चतुःसीमा 


: 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे, 


शासनाचे उप सचिव . 


३३ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २५ - मार्च २, २०१६ / फाल्गुन ६-१२, शके १९ ३७ 

TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 7th January 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. Smarak 2013 /C.R . 126 /Cul. III.— Whereas , the Government Notification Tourism and 
Cultural Affairs Department, No. Smarak 2013 /C.R . 126 /Cul. III , dated the 6th August 2013 , the 
Government of Maharashtra had given two months notice of its intention to declare the ancient 
and historical monuments specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
“ the said monument” ), be a protected monument ; 

And whereas , the Government has not received any objections to the making of such 
declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961) , the Government of Maharashtra hereby declare the said ancient and historical monument 
to be a protected monument. 

Schedule 


Taluka : Vengurla 


District : Sindhudurg 


Locality : Sukalbhat 
Survey No. 33/1 


: Yashwantgad . 


Name of the monument to be 

Protected 
Ownership 
Particulars 


: Shri Arun Vasantrao Redkar . 
: The Yashwantgad fort situated at Sukalbhat , Taluka 

Vengurla , District Sindhudurg was built by Aadilshah 
of Vijapur in 16th century . In the year 1662 Chatrapati 
Shivaji conquered this fort and gives the name 
Yashwantgad . After death of Chatrapati Shivaji , 
Fondsawant of Sawantwadi capture this fort . They 
mainly used this fort for robbing the ships travelling in 
nearby sea . In 1899 British army capture this fort 
Fondsawant and used for salt storage and police station . 
The fort is divided into the two parts viz inner and outer 
fort . To reach the inner fort one has to cross three 
gateways , one chowk and one mote . The main 
architecture of the fort has been change several times 
and shows the influence of Islamic , Maratha and British 

architecture . 
: Area 3 Hector 94 Are . 


Area of the monuments to be 

protected 
Total Area to be protected 

( including the monument ) 
Boundaries 


: Area 3 Hector 94 Are . 


: On the East : Survey No. 41. 

On the West : Survey No. 32 and 34 . 
On the North : Survey No. 36 . 
On the South : Survey No. 41 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


